आयुक्त, समाज कल्याण, पुणे यांच्या 
आस्थपनेवरील समाज कल्याण अधिकारी, 
गट-ब संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या सन 
२०२० मधील प्रशासकीय / विनंती 
बदल्यांबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः MHS -२०२०/प्र.क्र. १२२/ आस्था-२ 
मंत्रालय, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मादाम कामा मार्ग, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १८ सप्टेंबर, २०२०. 


शासन आदेशा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन व शासकीय कर्तव्य पार पाडतांना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या नियम - ४ मधील तरतुदीनुसार समाज कल्याण 
आयुक्तालयाच्या आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या समाज कल्याण अधिकारी व तत्सम गट-ब 
संवर्गातील खालील अधिकाऱ्यांच्या सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने बदल्या करण्यात येत असुन, त्यांच्या 
नावासमोरील स्तंभ क्र.४ मध्ये दर्शविलेल्या ठिकाणी त्यांची बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे :- 


अ. 
क्र. 


अधिकाऱ्यांचे नांव सध्या कार्यरत ठिकाण बदलीने पदस्थापनेचे ठिकाण 


feat. 2 3 a rrr 


संशोधन अधिकारी तथा सदस्य | संशोधन अधिकारी तथा सदस्य सचिव, 
क श्री.संभाजी पोवार | सचिव, जिल्हा जात प्रमाणपत्र | जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, 
पडताळणी समिती, भंडारा सांगली 


२. बदलीच्या आदेशाची अंमलबजावणी तात्काळ व कार्यक्षमरित्या होण्याकरिता पुढील सूचनांचे 
काटेकोरपणे पालन करावे - 
१) बदलीबाबतचे आदेशा प्राप्त झाल्यानंतर आयुक्‍त समाज कल्याण, पुणे यांनी बदली झालेल्या 
अधिकाऱ्यास बदली झालेल्या पदावर रुजु होण्यासाठी तात्काळ कार्यमुक्त करावे. 
बदली झालेला अधिकारी संबंधित कार्यालयातून कार्यमुक्त होऊन रुजू होण्यासाठी आल्यावर 
त्यांना विनाविलंब रुजू करुन घ्यावे. एखाद्या अधिकाऱ्यास रुजू करुन न घेतल्यामुळे सक्तीचा 
प्रतीक्षा काळ ठरवून काम न देता वेतन व भत्ते देण्याचा प्रसंग उद्वभवल्यास संबंधित आस्थापना 
SAHIN जबाबदार धरण्यात येईल. 
३) बदली आदेशात बदल करुन घेण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्याने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे दबाव 
आणण्याचा प्रयत्न केल्यास असे अधिकारी शिस्तभंग विषयक कारवाई करण्यास पात्र ठरतील. 


> 


शासन आदेडा HAH: सकआ - २०२०/प्र.क्र.१२०/ आस्था-२ 


3. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००९१८१५१२२८०४२२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ढ oo Digitally signed by Anil Kondaji Ahire 
A Nn | | Ko Nn d a | DN: c=IN, o=Governmen ‘t Of Maharashtra, ou=Social Justice And 
Special e, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=9004dcdaa635070d60922aaa5dec8888d343a47356798 
e6c9cf27e4353d60e51 


Ahire या 
(अ.कों. आहिरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संबंधित अधिकारी (आयुक्‍त, समाज कल्याण, पुणे यांच्यामार्फत) 
प्रत, 
१) आयुक्त, समाज कल्याण, पुणे 
) आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे 
) संचालक, विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण संचालनालय, पुणे 
) महासंचालक, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण, संस्था पुणे 
) अध्यक्ष/सदस्य, जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, भंडारा/सांगली 
) 
) 
) 
) 


AD 


3 


oC 


o~ 


4 


£33) 


प्रादेशिक उपायुक्‍त समाज कल्याण, नागपूर/पुणे 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य-१/२, मुंबई/नागपूर 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, भंडारा/सांगळी 

मा.मंत्री (सा.न्या. व वि.स.) यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई 

१०) मा.राज्यमंत्री (सा.न्या. व वि.स.) यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई 

११) मा.प्रधान सचिव (सा. न्या. व वि. स. विभाग/ विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग) यांचे 
स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

92) निवडनस्ती आस्था-२. 


nN S&S 


vo 


